राज्य स्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबिर 
आयोजन करण्यासाठी निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०१९/प्र.क्र ४६/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ जून, २०१९. 


वाचा 
१. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , शासन निर्णय क्रमांक राक्रीधो २०१२/प्र.क्र.२३१/क्रीयुसे-१, 
दि. १३ फेब्रुवारी, २०१४. 
२. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , शासन निर्णय क्रमांक अनुवि ४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प; 
दि.०४ एप्रिळ २०१९. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र. शिक्रीपी/तरतूद/राप्रशि/लेअ/२०१९-२०/का-१३/ 
१८४; दि.१७ मे,२०१९. 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण २०१२ मध्ये राज्य स्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन 
करण्याबाबत तरतुद आहे. तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.०१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरावरील क्रीडा 
शिबिराचे आयोजन या योजनेस मान्यता देण्यात आली असुन या योजनेंतर्गत १५ खेळ प्रकारातील 
खेळांसाठीच्या सुविधा व निवास सुविधा उपलब्धतेनुसार तालुका/जिल्हा/विभागीय क्रीडा 
संकुल/शिवछत्रपती क्रीडा नागरी संकुल,महाळुंगे,पुणे येथे करण्यात येते. 
सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु.१९६.२९ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
असून संदर्भ क्र.०३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५८.८९ लक्ष इतका निधी लेखानुदानाद्वारे मंजूर करण्यात 
आला आहे. सन २०१९-२० या वर्षामध्ये खेळाडूकरिता राज्यस्तरीय क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संचालनालयाने संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने निधीच्या वितरणास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 
सन २०१९-२० या वर्षामध्ये खेळाडूकरिता राज्यस्तरीय क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन 
करण्यासाठी रु.५८.८९ लक्ष (रुपये अठ्ठावन्न लाख एकोणन्नवद हजार फक्त) इतका निधी लेखानुदानाद्वारे 
मंजूर करण्यात आला असून सदर निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ HIST व खेळ 
(०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९) (१६)राज्य स्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन, (२२०४ 
५६२६) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०१९ /प्र.क्र ४६/क्रीयुसे -२ 


क्या या, 
यावे. 


|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 


प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेडशा/नियम/ शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
३. संदर्भक्र. १ येथील शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४. शासनाच्या सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 
संबंधीत उपसंचालक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व 


संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१८११२९११३१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ वप व डं 
Raj endra ९ oc er णय टार ताया cao 
and Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h 2.5.4.20=6791 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63f 
Shankarrao Pawar ५” 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०१९ /प्र.क्र ४६/क्रीयुसे -२ 


७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 

८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१४. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


